ना.मे.लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई 
यांच्या आस्थापनेवरील २८ अस्थायी पदांना 
दिनांक ०१/०३/२०२४ पासून दिनांक 
३१/०८/२०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र - एमएलआय-०२२४/प्र.क्र.३५/कामगार-६, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ६/०३/२०२४. 


वाचा :- १) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. एमएलआय-०२२१/प्र.क्र.३५/ 
कामगार-६, दिनांक २०/०९/२०२२. 
२) प्रबंधक, ना.मे.लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई यांचे पत्र क्र. मश्रविसं/ 
२६८, दिनांक १६/०२/२०२४ 
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. , 
दि. २१/०२/२०२४. 


शासन निर्णय :- 


ना.मे.लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई, प्रादेशिक कामगार संस्था, नागपूर व या 
संस्थेअंतर्गत ग्रामीण अभ्यास केंद्र, मुंबई येथील या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ 
बव क” मध्ये दर्शविलेल्या २८ अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०३/२०२४ पासून ३१/०८/२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. या प्रकरणी होणारा खर्च उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग मागणी क्र- “ के-४, लेखाशीर्ष 
२२३०, कामगार व सेवायोजन -०१- कामगार - २७७ शिक्षण (००) (०१) - महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, 
मुंबई (२२३००६३९), (०१) वेतन (योजनेत्तर), तसेच उप GRAY (००) (०२) मुंबई येथील कामगार 
संस्थेचा विस्तार (२२३० ०६४८) (०१) वेतन (योजनेतर) तसेच उप GTA (००) (०३) महाराष्ट्र श्रम 
विज्ञान संस्थेमधील ग्रामीण कामगार अभ्यास केंद्र (२२३० ०६५७) (०१) वेतन ( योजनेत्तर) आणि उप 
लेखाशीर्ष (००) (०४) प्रादेशिक कामगार संस्था (आरएलआय) नागपूर येथे कामगार अभ्यासक्रमातील 
पदव्युत्तर पदवी पाठ्यक्रम (२२३० ०६६६) (०१) वेतन (योजनेतर) ” याखाली खर्ची टाकून तो सन 
२०२४-२०२५ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएलआय-०२२४/प्र.क्र.३५/कामगार-६ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३०६१५३७१०३११० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by DEEPALI UPENDRA JAPE 
F F PA | | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRY ENERGY 
AND LABOUR DEPARTMENT, 
2.5.4.20=735d6d81d9099a643dc5a1e7e261a6ea60ad4418817bd25d02d 
b4654ea8c8el 1, postalCode=400032, st=Mah. hi 


erialNumber=F 1 EDA6DD54D9C1D002A33252AA96B6C559E22C914431 
F772457B39E98ASFCEAC, ‘DEEPAL! UPENDRA JAPE 


Di 2024.03.06 15:46:19 +05'30' 


(दीपाली जपे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


०८ “७ A -O 


संचालक, ना. मे. लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई. 

प्रबंधक, ना. मे. लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई. 
उपसंचालक, ना. मे. लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, नागपूर. 
महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 


. महालेखापाल-२ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, नागपूर. 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर, 

g. 


वित्त विभाग (व्यय-१६)/ (आ.पु.क.), मंत्रालय, मुंबई. 


१०.कार्यासन- प्रशासन-१, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
११.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएलआय-०२२४/प्र.क्र.३५/कामगार-६ 


दिनांक :- ६/०३/२०२४ चे सहपत्र. 
विवरणपत्र * अ” 


ना.मे.लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांक - एमएलआय -०२२४/प्र.क्र.३५/कामगार-६, 


अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 

(| प्रबंधक a ae 
२ अधिव्याख्याता, क्षेत्रकाम rear ॥ si 
३ संशोधन सहायक २ 
४ अधिक्षक a ळा 
५ सहायक ग्रंथपाल a tia 
६ लिपिक-टंकलेखक शिक काका 
७ वाहन चालक शिका काग 
é शिपाई (वपराशी) a ae 
९ पहारेकरी (रखवालदार) ॥ ae 
[ae ० सफाईंगार a Sa 

एकूण शिकु आमा १ 

विवरणपत्र“ब” 
ना.मे.लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, नागपूर 

| की. उप संचालक i 
2 अधिव्याख्याता a "ह... | 
३ फॅकल्टी सहायक a a 
8 अधिक्षक i a 
षु वरिष्ठ लिपिक |... ae 
६ लघुटंकलेखक a a 
७ रोखपाल-नि-लेखपाल a 
ह शिपाई (चपराशी) 3 

एकूण शिका 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएलआय-०२२४/प्र.क्र.३५/कामगार-६ 


विवरणपत्र“ क” 


ग्रामीण कामगार अभ्यास केंद्र, महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई 


संशोधन अधिकारी 
संशोधन सहायक 
लघुटंकलेखक 
लिपिक टंकलेखक व लेखापाल 
५ शिपाई (चपराशी) 
एकूण 
विवरणपत्र* अ”“ब” व“ क” मिळून एकूण २८ 


oc] aw] A] -0 


Gi A] cof] A] oO] -0 


Digitally signed by DEEPALI UPENDRA JAPE 
D E F p A [| DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRY 
ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 
2.5.4.20=735d6d81d9099a643dc5ale7e261a6ea60ad4418817bd25d 
02db4654ea8c8el 1, postalCode=400032, st=Mahare 


a 2, st=Maharashtra, 
serialNumber=F1 EDA6DD54D9C 1D002A33252AA96B6C559E22C914 
431F772457B39E98A5FCEAC, cn=DEEPAL| UPENDRA JAPE 


Date: 2024.03.06 15:46:43 +05'30' 


(दीपाली जपे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


